आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
अधिपत्याखालील ४१ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२१/प्र.क्र.9१/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ सप्टेंबर, २०२१. 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक. अपदे-२०२१/प्र.क्र.७१/आरोग्य-३अ दिनांक 
०९.०३.२०२१ 

२) शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १०. ०८. २०२१ 

3) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/आस्था/कक्ष-५/टे- 
४/४१ अस्थायी पदे/मु.वा./१६२८-२९/२१, दिनांक ३०.०८.२०२१. 


शासन निर्णय :- 
आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४१ अस्थायी पदांना 


संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक ०९.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, दि. ०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील ४१ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२१- 
२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


हिं मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ०११-संचाळन व प्रश्ञासन, 009 (१) आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई (२२१० ००९३)” 


2 मागणी HATH २५-२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा, १०६- नागरी संरक्षण, १०६ (१)-वैद्यकीय सेवा 


ठासन निर्णय क्रमाक अपदे-२०२ १/प्र.क्र.७१/आरोग्य-३अ 


(२०७० ०२३६) 


३ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य , 
००१-संचालन व प्रशासन, ००१ (२) प्रादेशिक कार्यालय (२२१० ०३५१)” 


8 मागणी क्रमांक आर -9, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, ००१ (9)- सहसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे (२२१० 
०३४२)” 


षु मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०२)- प्रादेशिक कार्यालय (२२१० 0349)” 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक १०.०८.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१५००५१८४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Roshani एकण 


Kadam Patil, C = IN, S = 


D j Nn es h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 


1 | Health Department 
Kadam Patil ८०१७४15526 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटीळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर . 
२. आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
3. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
५. .जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 
६. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
७. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
८. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.9१/आरोग्य-३अ 


'परिशिष्ट-अ" 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२१/प्र.क्र. ७१/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २२ सप्टेंबर , २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई 


२११ 


१७० 


१ळेखाधिकारी- 


२)प्रशासकीय अधिकारी- 


3 


४सहायक अधिक्षक/वरिष्ठ सहायक-२ 


पौवरिष्ठ लिपीक/कनिष्ठ सहायक-७ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


६कनिष्ठ ळलिपीक/लिपीक टंकलेखक-८ 


)वाहनचालक-२ 


८)उदवाहनचालक-१ 


९) शिपाई-५ 


qo) Saat अधिकारी-१ 


११)कनिष्ठ लिपीक-टंकलेखक-१ 


१२)शिपाई-१ 


१२३)नियोजन अधिकारी-१, 


१४) प्रशासकीय अधिकारी-१ 


१५) सहाय्यक अधिक्षक-१, 


१६ वरिष्ठ लिपिक-१, 


१८)सांख्यिकी अन्वेषक-१, 


१९) शिपाई-१, 


) 
) 
) 
१७) कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक-१ 
) 
) 
) 


२०) अधिक्षक-१ 


एकूण पदे - ४१ 


एकूण 


२११ 


| 


= | 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


